वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग दोन नुसार 
निवडणुकांशी संबंधित खर्चाच्या बा्बीकरीता प्रशासनिक 
विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 

नवीन वित्तीय शक्ती समविष्ट करणेबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएक्सपी-२०२४/प्र.क्र.९७६/२४/३३, 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०२४ 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - ईएक्सपी-२०१३/प्र.क्र.१/३३, 
दिनांक १९ जून, २०१४ 


प्रस्तावना :- 

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयास निवडणुकांशी संबंधित अनेक बाबींवर तात्काळ खर्च आवश्‍यक 
ठरते व असा खर्च निवडणुकाशी संबंधित असल्याने अत्यावश्यक स्वरुपाचा असतो. अशा बाबींचा समावेडा 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये नसल्याने त्यास वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी लागते, व अल्प अवधीत हे 
शक्‍य होत नाही. त्यामुळे निवडणुकांशी संबंधित नियमित बाबींवरील खर्चास मंजूरी देण्याचे अधिकार 
दिनांक १९.०६.२०१४ च्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये या विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


भारत निवडणूक आयोगाने त्यांचे पत्र HAH 42/2/Prep/2oQV/EMS, दिनांक २६.१०.२०२२ अन्वये 
निवडणुकांकरीता वापरण्यात आलेले राज्यातील कालबाहय झालेले पॉवर पॅक नष्ट करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत. त्यानुसार पॉवर पॅक नष्ट करण्याची बाब प्रथमत: समोर आली. त्यामुळे राज्यात सन २०१९ तसेच त्यापूर्वी 
ईव्हीएमद्वारे घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम पॉवर पॅक नष्ट करण्यास 
सुरुवात झाली आहे. तसेच यापुढे निवडणुका पार पाडल्यानंतर कालबाहय झालेले/कालब्ध झालेले ईव्हीएम 
पॉवर पॅक नष्ट करण्यासाठी वेळोवेळी अशा प्रकारचा खर्च करणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने “कालबाहय 
ईव्हीएम पॉवर पॅक संकलन/विघटन/पुर्नवापर/नष्ट करणे”, या नवीन खर्चाच्या बाबींचा सा.प्र.वि. शा.नि. 
दि.१९.०६.२०१४ मधील बाबींमध्ये समावेशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, भाग-२ अंतर्गत, निवडणुकांशी संबंधित बाबीवरील खर्चास मंजूरी 
देण्याचे अधिकार दिनांक १९ जून, २०१४ च्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये या विभागास प्राप्त असून, या शासन 
निर्णया सोबतच्या परिशिष्टात अ.क्र.१७ मध्ये खालीलप्रमाणे नवीन वित्तीय शक्‍ती समाविष्ट करण्यास याद्वारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएक्सपी-२०२४/प्र.क्र.९७६/२४/३३ 


अ.क्र. | वित्तीय शक्तीचे वर्णन | अधिकाराचा | प्रदान केलेल्या अटी 
वापर करण्यास वित्तीय 
सक्षम प्राधिकारी । अधिकारांची 
मर्यादा 
ae | 2 3 3 4 
| कालबाहय इव्हीएम | प्रशासनिक | पूर्ण अधिकार | १ अर्थसंकल्पीय तरतूद 
पॉवर पॅक संकलन विभाग उपलब्धअसली पाहिजे. 
/विघटन पुर्नवापर २) विहित कार्यपध्दती व 
/नष्ट करणे सर्वसाधारण निर्देशांचे पालन 
केले पाहिजे. 

3) काटकसरीच्या Beara 
अनुपालन करण्यात यावे. 

४) भारत निवडणूक आयोगाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदारी 
विभागाची राहील. 


२. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ-२ मध्ये नमूद वित्तीय शहक्‍तीकरीता स्तंभ-५ मध्ये विहित अटींपैकी एखादी 
अट पूर्ण होत नसेल तर अशा प्रस्तावास वित्त विभागाची (संबंधित व्यय कार्यासनाची) वित्तीय मंजूर आवश्‍यक 
राहील 


३. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९२/व्यय-४, दिनांक २६.०३.२०२४ 
आणि क्र.१५२/२०२४/विनियम, दिनांक ३१.०३.२०२४ अन्वये तसेच प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२५१४५६१४१९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=409605c5c875f777d39cbf4ca29ce3d56c5c1d7c1ea54667614a04 
9c47985d83, postalCode=400032, st=Mahi 


MAHADEO GOSAVI sistssesenctes cinta coaan 
(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएक्सपी-२०२४/प्र.क्र.९७६/२४/३३ 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / वांद्रे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/का.१९-अ, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
. वित्त विभाग, कार्या.व्यय-४/कार्या.विनियम 

निवड नस्ती (का.३३) 


von GS mM 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


